दुय्यम निबंधक, शिरुर कासार, जिल्हा-बीड 
या कार्यालयाच्या नवीन इमारत बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०२१/७००/प्र.क्र.२०३/म-१ 
दालन क्र.एम-७ ए, पोटमाळा, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ नोव्हेंबर, २०२३. 


संदर्भ : नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. का-९/ 
आस्था-७/नइबां/शिरुर कासार/४०९/२०२३, दिनांक ३१.०८.२०२३. 
प्रस्तावना :- 


सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१ बीड यांचे अधिनस्त दुय्यम निबंधक, शिरुर कासार, जिल्हा- बीड या 
कार्यालयाच्या नवीन इमारत बांधकामासाठी रु.२,६६,२३,०००/- (रुपये दोन कोटी सहासष्ट लाख तेवीस 
हजार Had) इतक्या किंमतीच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती नोंदणी महानिरीक्षक व 
मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये केली आहे. 
०२. सदर अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद यांनी तयार केले 
असून, क्षेत्रीय स्तरावरील तांत्रिक ARIAT (Technical sanction) प्रदान करण्यास सक्षम अधिकारी 
(Superintending Engineer, सा.बां.मंडळ, उस्मानाबाद ) यांनी मान्यता प्रदान केली असून क्षेत्रीय 
स्तरावरील सर्वोच्च तांत्रिक अधिकारी असलेल्या मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
औरंगाबाद यांनी सहमती दर्शवली आहे. 
०३. सदर अंदाजपत्रक सन २०२२-२०२३ च्या दरसूचीवर आधारीत आहे. 
शासन निर्णय :- 


सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१ बीड यांचे अधिनस्त दुय्यम निबंधक, शिरुर कासार, जिल्हा- बीड या 
कार्यालयाकरीता नवीन इमारतीच्या बांधकामास रु.२,६६,२३,०००/- (रुपये दोन कोटी सहासष्ट लाख तेवीस 
हजार wad) इतक्या किंमतीस सोबतच्या सहपत्र "अ" अनुसार खालील अटींच्या अधिन राहून शासन 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करीत आहे. 

(i) प्रस्तुत काम हाती घेण्यापूर्वी या कामाचे नकाशे व आराखडे शासकीय वास्तुशास्त्रज्ञ यांचेकडून 

मंजूर करुन घेणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर त्यावर उपभोक्ता विभागाची स्वाक्षरी घेणे आवश्‍यक आहे. 

(ii) काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 

(ii) तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक- 

२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दि.११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

(vi) प्रस्तावातील खरेदीझशी संबंधीत बाबींकरिता ई-निविदा प्रणालीचा वापर करावा अथवा उद्योग, 

ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये वस्तू व सेवा खरेदीकरिता केंद्र 


शासनाने विकसीत केलेल्या Gem पोर्टल कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे शक्य आहे किंवा कसे, या बाबीचा 
उपभोक्ता विभागाने त्यांच्या स्तरावर स्वतंत्ररित्या विचार करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२१/७००/प्र.क्र.२०३/म-१ 


९) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 
दि.१० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

(Vi) स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 

(५) इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने वेळोवेळी 
दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 


(vii) विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही. यादृष्टीने 
विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


०२. सदर कामासाठी येणारा खर्च सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षातील मागणी क्र.एच-८, ४०५९- 
सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, नोंदणी व मुद्रांक विभाग इमारतीचे बांधकाम (४०५९ २४९७) या 
लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पिय अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


०७. सदर कामाची सुरुवात सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षापासून होत आहे. 


०८. सदर मान्यता वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचेकडील शासन निर्णय क्र.विअप्र-१००८/ 
प्र.क्र.9०/२००८/विनिमय, दि.१५.०५.२००९ व सुधारित क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच, अ.क्र.१, नियम-१३४ नुसार प्रदान केलेल्या वित्तीय 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२३११०८१६२५३३९०१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ?5१80- SUBHASH 


PRACHI i 


DN: CN = PRACHI SUBHASH PALAV, 


S U B H AS H यवर M Esler त्यात, 


OU = REVENUE AND FOREST 


PA LAV DEPARTMENT 


Date: 2023.11.08 16:26:02 +05'30' 


(प्राची सुभाष पालव ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (मुळ अंदाजपत्रकांसह) 
प्रत, 

१) महालेखापाल, १/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 

२) महालेखापाल, १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 

३) नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 

8) सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, बीड (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 

५) संबंधित कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग नं.२, बीड (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 

६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 

७) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (कार्या. इमा २), मंत्रालय, मुंबई 

८) निवडनस्ती (म-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ २ पैकी २ 


सहपत्र-अ शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०२/७००/प्र.क्र.२०३/ग-१ 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


Name of Work 


Construction of Sub Registrar Office Building at Shirur (२.) Tq. Shirur (I) Dist, Beed 


RECAPITULATION SHEET 


ne 


Cost Ks, 


Unit Rate Norms 1१५, per 
(Sqmt/Meter/ Liinp sum 
ete.) 


Votal 


Component Wise 


ESSENTIAL ITEMS (Component 


ठे x oner 
a) Building Proper (Builtup Area - Sqm) 


Sult Floor ; 000 | 000 
Ground Floor 33700 00 Sqm 


Watchman Cabin | 
Total BUA. = |_________|_____| 


G00 
7483429 00 
000 
7453429.00 
0.00 
0.00 

‘00000 00 
400000 60 
200000 00 
I41514% 00 
241544%.00 
372071.00 


feyFuciGasPipime SCS 
Je) Bio Digester Sd ल्क >> 
8) Rain/ Roof Water Harvesting Sqm 
९) Solar Roof Top (MOU to be executed) FO 
[Ramp for Wandicaps 0 | Sam 
a STS 
ra 
_______| 


2 Water Supply & Sanitary Works 5% of (a) Sub Total (2 


3 [Eleetrifcation सण 
ota) 


a ee SOS oF a 
Electrical Equipment 


372671.00 
447206.00 

0.00 

298137.000 


Fire Fighting Arrangements ete. 4% of (a) 


(Including Existing Building) 
Sub Total (3) 


Tie Ces 
Miscellancous Items | si on al 
000 i 


ae 
ee IST 
v) Retaining Wall 0.00 शिश 1.5 


700 Pel 


1| [४१ ॥4.()) 
11359602.00 


1322550.00 
7200 00.00 
1500000.00 
300000 00 
S00000.00 


0.00 
300000.00 


< 
(ow 
p 
s 
a 
n 
fe} 
i 
3. 
= 
a 


viii) C.C. Drains and C.D. Works 0.00 
ix) Plinth Protection Ys 5()()()()() ()() 
x) Dismantling Old Structure 0.00 


0.00 


xi) Kerbing Paving Block and Other Works 


il) Gardening/ Plantation of Trees 


OPTIONAL ITEMS 
i) Underground Water tank for R/W Ilarvesting 
(Cum) i 


S00000 00 


723800 00 


| 


17725952.00 


300000 00 


S00000 00 


40000000 


0.00 


000 


30000000 


४) External Toilets 
vi) AB Room. Area lighting. pumps, Generator 


vii) C.C.T.V. 


Particulars of Item Unit Rate Norms Rs. per Cost Rs. 


| (Sqmt/Meter/ Lump sum 
H ete. rr oa 
1 Component Wise Total 
Kir ॥ए Energy System ; 0.00 500000.00 
1१) av Post 0.00 200000.00 


2200000.00 
19925982.00 


aes ub Total (C) 


298137 00 
T453.43.00 
3586671 00 
1992598 00 
74534 00 
6697280.00 


26623232.00 |" 


(I) Bldg. Proper Cost = Rs. 33700.00 = /Sqm 
(II) Elect Work 


(111) Water Su pply 


Rs. 5055.00 = /Sqm 
1685.00 = /Sqm 
(IV) For (1) + (II) + (III) = Rs. 40440.00 /Sqm 
(V) Total Project Cost 7 


Ul 
a 
4) 


TPC - Area (as per "a") 
= 19169803.00 
= RS. 86674.52  /Sqm 


ob). 3 . 


